महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता- 
शिवा पुरस्कार निवडीबाबत . 


महाराष्ट्र शाससच्त 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पुरस्कार-२०२२/प्र.क्र.०२/योजना-४ 
३ रा मजला,नवीन प्रशासन भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जुन, २०२२. 


वाचा : १) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन निर्णय क्रंमाक 
संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र. ४६७/महामंडळे दि.०८/०६/२०१६. 
2) विजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग,जासन निर्णय क्रं 
संकीण- २०१६/प्र.क्र.२८,दि.०८/०३/२०१९. 


प्रस्तावना :- 

वीरशैव-लिंगायत समाजाच्या सामाजिक, शौक्षणिक, आर्थिक व संघटनात्मक विकास 
होण्यासाठी कलात्मक, समाजप्रबोधन व साहित्यिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या कलावंत, साहित्यिक, 
समाज प्रबोधनकार समाज संघटक व समाज सेवक असलेल्या एका व्यक्‍तीला आणि यासाठी कार्य 
करणाऱ्या एका संस्थेला महात्मा बसवेश्वर यांच्या जयंती निमित्त प्रतिवर्षी वैशाख शुध्द (अक्षय तृतीया ) 
या दिवशी त्यांच्या नावाने एक व्यक्‍ती व एका संस्थेला महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता-शिवा 
पुरस्कार देण्याचा निर्णय वाचा क्र-१ येथे नमुद शासननिर्णयान्वये घेतला आहे. 


२. तसेच वाचा क्र-२ येथे नमुद शासन निर्णयानुसार, पुरस्काराबाबत नियमावली तयार करण्यात 
आली असून सदर नियमावली मधील परिशिष्ट-क नुसार प्रत्येक वर्षी १ व्यक्‍ती व १ संस्था यांना 
महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता-शिवा पुरस्कार देण्यात येतो. त्यानुषंगाने पुरस्कार वितरणाची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वीरशैव-लिंगायत समाजाच्या सामाजिक, शौक्षणिक, आर्थिक व संघटनात्मक विकास 
होण्यासाठी कलात्मक, समाजप्रबोधन व साहित्यिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या कलावंत, साहित्यिक, 
समाज प्रबोधनकार, समाज संघटक व समाजसेवक असलेल्या एका व्यक्‍तीची आणि यासाठी कार्य 
करणाऱ्या एका संस्थेची निवड करण्यासाठी दि.०७.०६.२०२२ रोजी मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन 
कल्याण तथा अध्यक्ष पुरस्कार निवड समिती यांच्या अध्यक्षतेखाळील राज्यस्तरीय निवड समितीची 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-२०२२/प्र.क्र.०२/योजना-४ 


बैठक आयोजन करण्यात आली होती.सदर बैठकीत खालील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे व्यक्‍ती व 
संस्था यांची निवड करण्यात आलेली असुन सदर व्यक्‍ती व संस्था यांना “महात्मा बसवेश्वर सामाजिक 
समता-शिवा पुरस्कार” देवुन सन्मानित करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अ. वित्तीय वर्षे पुरस्काराकरीता निवड केलेल्या पुरस्काराकरीता निवड 
WD. व्यक्तींची नावे व जिल्हे केलेल्या संस्थांची नावे 
he सन २०१७-१८ श्री.अभय मनोहरराव कल्लावार, | वीरमठ संस्थान, ता. अहमदपूर, 
नागपूर जि.लातूर 
2 सन २०१८-१९ श्री. flee बळीराम ताकबीडे, aa 
नांदेड 
३ सन २०१९-२० श्री. उमाकांत गुरुनाथ ]ोटे, महात्मा बसवेश्वर सेवाभावी 
पुणे संस्था, फुलकळस ता.पुर्णा, जि. 
परभणी 
४ | सन २०२०-२१ श्री. रामलिंग बापूराव तत्तापुरे, तीर्थक्षेत्र आदि मठ संस्थान 
लातूर धारेश्वर, पोस्ट दिवशी खुर्द, ता. 
पाठण, जि.सातारा 
५ सन २०२१-२२ । डा.यशवंतराव बाबाराव सोनटक्के, | सारथी प्रतिष्ठान,शिवकृपा 
नवी मुंबई बिल्डींग,बसवेश्वर नगर, नांदेड 
ग; सन २०१६-१७ या वर्षी महात्मा बसवेश्वर समता-शिवा पुरस्कार व्यक्‍ती म्हणुन प्रा.मनोहर 


बाबाराव धोंडे आणि संस्था म्हणुन शिवा आखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटना,औरंगाबाद यांना 
पुरस्कार घोषित करुन प्रा.मनोहर धोंडे यांना २५,०००/- रुपये आणि संस्था म्हणुन शिवा आखिल 
भारतीय वीरशैव युवक संघटनेच्या नावे ५१०००/- रुपयाचा धनादेश दिला होता. परंतु, 
मानचिन्ह,सन्मानपत्र देवुन पुरस्कार वितरण सोहळा आयोजित करणे बाकी असल्याने या वितरण 
सोहळयात सदर पुरस्कारर्थीना मानचिन्ह व सन्मानपत्र देवुन सन्मानित करण्यात येणार आहे. 

३. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च मागणी क्र. झेडजी-३ (०४) (०३) महात्मा बसवेश्वर सामाजिक 
समता शिवा पुरस्कार (कार्यक्रम) ०५, बक्षिसे (२२२५ एफ २९२) लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ च्या 
आर्थिक मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरस्कार-२०२२/प्र.क्र.०२/योजना-४ 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६१७१४४६३६८४३४ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by AJIT RAMESH JAGTAP 
DN: c=IN, o=OBC BAHUJA KALYAN DEPARTMENT, ou=OTHER 
BACKWARD WELFARE 


2.5.4.20=10ac490d872b9f08b10117185177d99a4b6242a3e861d8 
:2e7 1dc44b6d047264, postalCode=400032, ५५; 


JAGTAP पण गणन 
(अजित जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत माहिती व आवक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित- 
१.मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
२.मा.राज्यमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
३.अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक. 
४.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,पुणे. 
५.सर्व जिल्हाधिकारी. 
६.प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग. 
७.सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण. 
८.निवडनस्ती/विजाभज-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


